दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या 
कार्यालयातील गट क (वाहनचालक आणि सुतार) 
आणि गट-ड मधील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित 
करण्यात आलेल्या पदांमधून वगळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१२६/२८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: २४ जून, २०२१ 


१) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 

2) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१/ 
दि.क.२, दिनांक १२.११.२०२० 

3) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दिनांक ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 

8) सामाजिक न्याय व fasts सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक:दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/ दि.क.२, दि. ०२.०२.२०२१ 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. सैकवि-२०१६/प्र.क्र.३२/कार्या.२८, 
दिनांक ०२.०२.२०२१. 

६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२६/कार्या.२८, 
दिनांक १५.०२.२०२१. 

७ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२६/कार्या.२८, 
दिनांक २६.०२.२०२१. 

८) सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, पत्र क्रमांक: दिव्यांग-२०२०/संकिर्ण-११/ 
दि.क.२, दिनांक २३.०६.२०२१ 


प्रस्तावना:- 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम-३३ अनुसार केंद्र शासनाने दिनांक 
०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये सुनिश्चित केलेल्या पदांनुसार या विभागाच्या नियंत्रणाखालील सैनिकी 
सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या कार्यालयातील गट अ ते क संवर्गामधील पदे दिनांक 
१५.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच या 
कार्यालयांतील गट-क च्या शारीरिक प्रशिक्षण निदेशक संवर्गातील पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या या 
भिन्न स्वरुपाच्या असल्याने या पदाची सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक 
१२.११.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये गठीत तज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार दिव्यांगांसाठी 
पदसुनिश्चिती या विभागाच्या दि.२६.२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. 


२. सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या कार्यालयातील पदांच्या दिनांक ०२.०२.२०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये विहीत सुधारित आकृतीबंधानुसार, या कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील गट-क 
मधील वाहनचालक आणि सुतार तसेच गट-ड मधील शिपाई, पहारेकरी, स्वयंपाकी, मसालची, 
सफाईगार, सफाईगार-नि-पहारेकरी, ग्राऊंडमन आणि माळी या १० संवर्गातील एकूण १२ पदे 
अधिसंख्य ठरविली आहेत. या अधिसंख्य पदावरील कार्यरत असलेले कर्मचारी जसजसे सेवानिवृत्ती/ 
राजीनामा/ मृत्यू या कारणामुळे रिक्‍त होतील तशी ती पदे व्यपगत होतील व ते मृत संवर्ग ठरतील. अत: 
सदर पदे भविष्यात भरली जाणार नाहीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१२६/२८ 


३. वरील परिच्छेद २ मध्ये नमूद कारणास्तव, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या 


कार्यालयातील अधिसंख्य ठरविलेली पदे दिव्यांगांसाठी पदसुनिश्चितीमधून वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या तज्ञ समितीच्या दिनांक २१.०६.२०२१ रोजीच्या बैठकीत सादर 
करण्यात आला होता आणि तज्ञ समितीने सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या कार्यालयातील 
अधिसंख्य ठरविलेल्या पदांना दिव्यांगांसाठी पदसुनिश्चितीमधून वगळण्याची शिफारस केली आहे. तद्नुषंगाने 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने संदर्भ क्र.८ मध्ये नमूद पत्रान्वये कळविलेल्या तज्ञ समितीच्या 
शिफारशीनुसार सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या कार्यालयातील गट-क संवर्गातील 
वाहनचालक आणि सुतार तसेच गट-ड मधील शिपाई, पहारेकरी, स्वयंपाकी, Aaa, सफाईगार, 
सफाईगार-नि-पहारेकरी, ग्राऊडमन आणि माळी ही पदे दिव्यांग पदसुनिश्चितीमधून वगळण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


सामान्य प्रशासन विभागातर्गत सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या कार्यालयातील गट-क 
संवर्गातील वाहनचालक आणि सुतार तसेच गट-ड मधील शिपाई, पहारेकरी, स्वयंपाकी, मसालची, 
सफाईगार, सफाईगार-नि-पहारेकरी, ग्राऊंडमन आणि माळी HAH एकूण १० संवर्गातील पदे संदर्भ क्रमांक ५ 
मध्ये नमूद दिनांक ०२.०२.२०२१ च्या सुधारीत आकृतीबंधाच्या शासन निर्णयानुसार अधिसंख्य (मृत संवर्ग) 
ठरविण्यात आली असल्यामुळे, सदर पदे उपरोक्त दिव्यांग सुनिश्चितीमधून या शासन निर्णयान्वये वगळण्यात 
येत आहेत. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२४१८१०२०१००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sarita Rishi Bandekar *« men poste 


2.54. 
Obbe899e390072c5, 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 

IN: c=IN, o=Governm ra, ou=General 
tion Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
131073f189a9b7ba7 ef84 1687ad2f151460b9ae8c9e4e274 


tra, 


D es h m u kh serialNumber=e40a063b6b4e8/59f9 1f350aa6fec292a5SdbSbf8829 
<64d6c44e00a701 cdaac, cn=Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 


(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मंत्री (माजी सैनिक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. राज्यमंत्री (माजी सैनिक कल्याण) मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

५. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव व वि.चौ.अ.(१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधानसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे, 

१०. सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद 

११. उपसचिव (कार्या.२८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


